अभियोग संचालनालयाने ई-प्रॉसिक्युशान 
प्रकल्पाबाबत खरेदी करण्याकरिता समिती 
गठीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : डीपीपी-१०२३/प्र.क्र.२००/पोल-१० 
दुसरा मजला, हुतात्मा राजगुरु चौक, मादम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :-३१ जानेवारी, २०२४. 


वाचा :- उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र.भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग- 
॥/उद्योग-४, दि.०१.१२.२०१६. 

प्रस्तावाना :- 

उद्योग, उर्जा व कामगार विभागाने दि.०१.१२.२०१६ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये 
शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची सुधारित नियम 
पुस्तिका तयार करुन ती मंत्रीमंडळाच्या मान्यतेने निर्गमित केळी आहे. तसेच, त्यानुसार सर्व 
खरेदीदार विभागाने त्यांना लागणाऱ्या वस्तुंची खरेदी या नियम पुस्तिकेत दिलेल्या 
कार्यपध्दतीनुसार करण्यात यावी, असे नमूद केले आहे. सदर नियम पुस्तिकेच्या परिच्छेद २.९.४ 
मध्ये नमूद केल्यानुसार SRM प्रकल्प राबविण्याच्या अनुषंगाने संचालक, अभियोग 
संचाळनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या अधिनस्त कार्यालयांमध्ये संगणकीकरण करणे व 
तद्‌्अनुषंगिक आवश्‍यक ती साधनसामुग्री इत्यादी उपलब्ध करुन देण्याकरिता विभागीय स्तरावर 
खरेदी समिती गठीत करण्याबाबत व वित्तीय अधिकार प्रदान करण्याची बाब विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

उद्योग, उर्जा व कामगार विभागाने दि.०१.१२.२०१६ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये 
शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची सुधारित नियम 
पुस्तिका तयार करुन ती मंत्रीमंडळाच्या मान्यतेने निर्गमित केळी आहे. तसेच, त्यानुसार सर्व 
खरेदीदार विभागाने त्यांना लागणाऱ्या वस्तुंची खरेदी या नियम पुस्तिकेत दिलेल्या 
कार्यपध्दतीनुसार करण्यात यावी, असे नमूद केळे आहे. सदर नियम पुस्तिकेच्या परिच्छेद २.९.४ 
मध्ये नमूद केल्यानुसार SIR प्रकल्प राबविण्याच्या अनुषंगाने संचालक, अभियोग 
संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या अधिनस्त कार्यालयांमध्ये संगणकीकरण करणे व 
तद्‌अनुषंगिक आवश्‍यक ती साधनसामुग्री इत्यादी उपलब्ध करुन देण्याकरिता विभागीय स्तरावर 
खरेदी समिती यांची रचना व वित्तीय मर्यादा खालीलप्रमाणे गठीत करण्यास मान्यता देण्यात येत 
आहे. 


झासन निर्णय क्रमांकः डीपीपी-१०२३/प्र.क्र.२००/पोल-१० 


es महासंचालक, न्यायीक व तांत्रिक अध्यक्ष 
२. | संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई सदस्य 
३. | संचालक, न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा सदस्य 
४. | सह सचिव / उपसचिव, गृह विभाग सदस्य 


५. | उद्योग संचालनालय (ARG) / उद्योग संचालनालय प्रतिनिधी । निमंत्रित 


६. | लेखा व कोषागरे संचालनालयातील गट-अ किवा गट-ब | निमंत्रित 


दर्जाचा लेखा अधिकारी 
७. | उपसंचालक अभियोग संचालनालय सदस्य 
अतिरिक्‍त सरकारी अभियोक्ता सदस्य सचिव 


अभियोग संचालनालयासाठीच्या विभागीय स्तरावरील खरेदी समितीला प्रति नग 
रु.१.०० कोटीपर्यंतच्या किंमतीच्या साधनसामुग्री / उपकरणे खरेदी करण्यास मान्यता देण्याचे 
अधिकारी असतील. त्यावरील प्रतिनग किंमती बाबतचे प्रस्ताव राज्यस्तरीय समितीच्या 
मान्यतेसाठी सादर करणे आवश्यक राहील. 


२. उद्योग विभागाच्या खरेदीबाबतच्या नियमपुस्तिकेत विहित केलेली खरेदीची कार्यपध्दती 
अवलंबून त्यांना खरेदी करावयाच्या बाबीसंबंधात विभागीय खरेदी समिती (डीपीसी) सर्व निर्णय 
घेईल. याबाबतीत कोणतीही तफावत असल्यास, त्यासाठी विकास आयुक्‍त (उद्योग) यांचे 
मार्गदर्शन घेणे आवश्‍यक असेल. डीपीसी ही खरेदी सर्व टप्प्यांशी, म्हणजे तपश्लीलवार 
वैशिष्टयांना अंतिम स्वरुप देण्यापासून ते निविदा देण्यापासून ते निविदा प्रक्रियेनंतरच्या संबंधित 
सर्व निर्णयांसाठी जबाबदार राहील. 
३. सदर खरेदी समित्यांनी उद्योग विभागाच्या दिनांक ०१.१२.२०१६ च्या शासन निर्णयान्वये 
निर्गमित केलेल्या शासकीय विभागांनी करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची 
सुधारीत नियम पुस्तिकेमध्ये विहित केलेल्या नियमाचा व कार्यपध्दतीचा काटेकोरपणे अवलंब 
करण्यात यावा. तसेच, सदर समित्यांनी त्यांना ठरवून दिलेल्या वित्तीय अधिकाराच्या मर्यादेतच 
खरेदी प्रक्रिया अवलंबावी. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥8॥08/99॥॥8.0०५/.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलबध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२४०२०११२०००४६०२९ 
असा आहे. हा आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by HARESHWAR NAMDEO SAHANE 
HARESHWARNAMDEO _ se a 
2.5.4, }277469ad6a9c55fe4205 14691 94c47c2d0, 
‘9DABEDD7FF52FB5313B50C0! 


SAHANE ठा ; 
(हरेश्वर सहाणे) 

कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 

प्रति, 

१. मा. मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


aR निर्णय क्रमांकः डीपीपी-१०२३/प्र.क्र.२००/पोल-१० 


२. मा. उपमुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. महासंचालक (न्यायिक व तांत्रिक), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

४. संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

५.संचालक, न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
६. संचालक, उद्योग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

७. महालेखापाल - १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र मुंबई / नागपूर 

८. महालेखापाल - १/२ (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र मुंबई / नागपूर 

९. संचालक, लेखा व कोषागरे संचालनालय, मुंबई 

१०. सर्व उपसंचालक, अभियोग संचालनालय 

११. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१२.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

१३. महाव्यवस्थापक, सर्व जिल्हा उद्योग केंद्र 

१४.सर्व अतिरिक्‍त सरकारी अभियोक्ता 

१५.वित्त विभाग (का. व्यय-७/अर्थसंकल्प-१०/अर्थोपाय/ (कोषा-प्र-५/विनियम), मंत्रालय, मुंबई. 
१६. गृह विभाग (का.बीयुडी-१), मंत्रालय, मुंबई. 

१७. निवडनस्ती (पोल-१०) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


